सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे , राजपत्र क्र . १०] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९-१५, २०१७ : फाल्गुन १८- २४ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे१५, किंमत : 0 . 00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार-ब व ४६३ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ४६३ 
असलेले नियम व आदेश . 

४६४ 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

४७४ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १० 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा १२ 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


२ . आता सदर नियुक्तीस दि .१६/ ०२/ २०१७ पासून पुढील सहा महीन्याचा 
कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पुर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतच्या 
कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या 
स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


३. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी ( नियक्ती , सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 


४ . वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


विधि व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक १६ फेब्रुवारी , २०१७ . 

अधिसूचना 
क्र . जीपीए - १४१५./प्र . क्र .४१/ का .१४ : - दिवाणी प्रक्रिया संहीता , 
१९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३ ) 
व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) 
नियम १९८४ च्या नियम १३ अन्वये मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ 

औरंगाबाद येथे अॅड . अनिकेत देशमुख यांना शासन अधिसूचना क्र . 
एचसीए -२०१२/( १७० )/ का .१४ , दि . १६/ ०८ / २०१४ अन्वये २ वर्षाकरिता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती 
देण्यात आली होती . त्यानुसार त्यांचा सेवाकाल दि . १५/०८/ २०१६ रोजी 
समाप्त झाला असता सदर नियुक्तीस शासन अधिसूचना समक्रमांक , 
दि .१६/ ०८ / २०१६ अन्वये पुढील सहा महिने कालावधीकरिता तात्पुरत्या 
स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात आली होती . 


५ . सदर नियुक्ती या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
केलेल्या रिट याचिका क्र .५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

संजीव केळूसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


औ . भाग १ - १० 


४६३ 


४६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९-१५, २०१७ : फाल्गुन १८ -२४ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


Judge , Jalna. 


No locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 below M . C . S ( Pay ) Rule 39 that, 
Shri S . V . Potdar, would have continued to officiate as Adhoc 
District Judge- 3 & Assistant Sessions Judge, Jalna had he 
not proceed on leave for the above period . 


By District & Sessions Judge 

Office Order 

(No.B - 2/ 09 of 2017 ) 
Read :- Application dated 19 /01/ 2017 submitted by 
Shri S . B . Joshi, Chief JudicialMagistrate , Jalna for grant of 
earned leave and order passed on it. 

No . / Estt./ 362 of 2017 . - The Principal District & 
Sessions Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for 
(03 ) days w .e.f. 23 -01- 2017 to 25 -01 -2017 with permission 
to leave the headquarters after completion of workshop dated 
22-01-2017 to Shri S .B . Joshi Chief Judicial Magistrate , 
Jalna . 


In his absence the charge of his Court w .e.f. 14 -01 - 17 
to 15 -01- 17 is kept with Rajshri P. Pardeshi, Adhoc District 
Judge -2 & Addl. Sessions Judge , Jalna and Charge w .e .f. 
16 -01 - 17 to 18 -01- 17 is kept with undersigned . 

Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 


Jalna , 12 January 2017 . 

Smt S . S . Kosamkar, 
Principal District & Sessions Judge , 

Jalna . 


By District & Sessions Judge 

Office Order 
(No. B -2 / 06 of 2017) 


On return from the said leave Shri S . B . Joshi, is 
reposted as Chief Judicial Magistrate , Jalna . 

No locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below M .C .S (Pay) Rule 39 
that, Shri S . B . Joshi, would have continued to officiate as 
Chief Judicial Magistrate , Jalna had he not proceed on leave 
for the above period . 

In his absence the charge of his Court is kept with 
Shri A . R . Ubale , 5th Jt. Civil Judge , ( S. D .) & Addl . C .J.M ., 
Jalna and charge of protocol be kept with 
Shri D . B .Mahaltakar, 6th Jt. Civil Judge, (S . D .) & Additional 
C .J. M . , Jalna in addition to their own duties . 


Read :- Application dated 10 /01 /2017 submitted by 
Rajshri P. Pardeshi, Adhoc District Judge - 2 & Additional 
Sessions Judge , Jalna for grant of earned leave and order 
passed on it. 

No. /Adm ./258 of 2017 . - The Principal District & 
Sessions Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for (03 ) 
days w .e. f. 16 -01- 2017 to 18 -01- 2017 to Rajshri P. Pardeshi, 
Adhoc District Judge - 2 & Additional Sessions Judge, Jalna . 

On return from the said leave Rajshri P. Pardeshi, is 
reposted as Adhoc District Judge - 2 & Additional Sessions 
Judge, Jalna. 


Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 
Jalna, 21 January 2017. 

Smt S .S . Kosamkar , 
Principal District & Sessions Judge, 

Jalna . 


No locum tenens is necessary . 


By District & Sessions Judge 

Office Order 
(No. B - 2 / 05 of 2017 ) 


Read :- Application dated 10 /01/ 2017 submitted by 
Shri S . V. Potdar, Adhoc District Judge -3 & Assistant 
Sessions Judge , Jalna for grant of earned leave and order 
passed on it. 

No. /Adm ../ 257 of 2017 . - The Principal District & 
Sessions Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for 
(03) days w .e .f. 16 - 01 - 2017 to 18 - 01 - 2017 with benefit of 
availment of prefixing holidays falling on 14 -01 - 2017 & 
15 -01 - 2017 with permission to leave the headquarters to 
Shri S . V . Potdar, Adhoc District Judge - 3 & Assistant 
Sessions Judge , Jalna . 

On return from the said leave Shri S . V . Potdar, is 
reposted as Adhoc District Judge - 3 & Assistant Sessions 


Certified under note 2 below M .C . S ( Pay ) Rule 39 that, 
Rajshri P. Pardeshi, would have continued to officiate as 
Adhoc District Judge- 2 & Additional Sessions Judge, Jalna 
had she not proceed on leave for the above period . 

In her absence the charge of her Court is kept with 
Smt. A . V . Rotte, District Judge - 1 & Additional Sessions Judge , 
Jalna and charge of the court of Adhoc District Judge - 1 & 
Additional Sessions Judge , Jalna w .e.f. 16 -01 - 17 to 17 -01- 17 
is kept with Shri V . S . Deshpande , District Judge-2 & 
Additional Sessions Judge , Jalna and charge of the Court of 
Adhoc District Judge -3 & Assistant Sessions Judge, Jalna 
W . e. f. 16 -01 - 17 to 18 -01 - 17 is kept with undersigned in 
additional to their own duties . 

Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 
Jalna , 12 January 2017 . 

Smt S .S . Kosamkar , 
Principal District & Sessions Judge , 

Jalna . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९-१५ , २०१७ : फाल्गुन १८- २४ , शके १९३८ 


४६५ 


By District & Sessions Judge 

Office Order 
( No . B- 2 / 07 of 2017 ) 


Read :- Application dated 13 /01 / 2017 submitted by 
Smt S . T. Katare , Civil Judge (S .D .), Jalna for grant of earned 
leave and order passed on it . 

No. / Estt./ 267 of 2017 . - The Principal District & 
Sessions Judge, Jalna is pleased to grant earned leave for 
(03) days w .e.f. 16 -01- 17 to18 -01- 17 with benefit of availment 
of prefixing holidays falling on 14 -01- 17 to 15 -01- 17 with 
permission to leave the headquarters to Smt S . T. Katare, Civil 
Judge (S .D .), Jalna . 

____ On reaturn fromthe said leave Smt S . T. Katare, is 
reposted as Civil Judge (S .D .), Jalna. 

No locum tenens is necessary. 

Certified under note 2 below M .C . S (Pay) Rule 39 that, 
Smt S . T . Katare , would have continued to officiate as Civil 
Judge ( S .D .), Jalna had she notproceed on leave for the above 
period . 

In her absence the charge of her Court is kept with 
Shri S .B . Bagad , Jt. Civil Judge , (S . D .), Jalna in addition to 
his own duties . 

Note has been taken in the Service Book of the 
concerned . 


निदर्शने व इतर आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यात नाकारता येत 
नाही . तसेच नांदेड शहरात व जिल्ह्यात सध्या जिल्हा परिषद/पंचायत 
समितीच्या आगामी निवडणूकीच्या अनुषंगाने विविध पक्ष संघटनेच्या वतीने 
मोठया प्रमाणात मोर्चे बांधणी चालू आहे . उक्त कालावधीत एखाद्या 
क्षुल्लक कारणावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नसल्याने संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात दिनांक २१.०१ .२०१७ ते 
०६.०० वाजेपासून ते दिनांक ०४ .०२ . २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) (३ ) लागू करावे अशी 
संदर्भात नमूद पत्राद्वारे पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी विनंती केली आहे . 

ज्याअर्थी, परि . १ मधील नमूद घटना पहाता , उक्त कालावधीत 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहाण्याच्या दृष्टीने जमावबंदी व शस्त्रबंदी 
लागू करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली असून , मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान शक्तीचा 
वापर करून मी जयराज कारभारी, अपर जिल्हादंडाधिकारी नांदेड , या 
आदेशाद्वारे निर्देशीत करतो की , नांदेड जिल्ह्यात सार्वजनिक ठिकाणी 
किंवा त्याच्या जवळपास , 


१ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

२) कोणतेही क्षारक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणार नाहीत 
किंवा बाळगणार नाहीत . 


Jalna, 13 January 2017. 


३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने जवळ बाळगणार नाहीत किंवा जमा करणार 
नाहीत किंवा तयार करणार नाहीत . 

४ ) व्यक्तीचे किंवा प्रेते किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शने करणार 
नाहीत . 


Smt S .S . Kosamkar , 
Principal District & Sessions Judge, 

Jalna. 


५) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणार नाहीत किंवा गाणी म्हणार 
नाहीत किंवा वाद्ये वाजवणार नाहीत . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) प्रमाणे अधिसूचना 
वाचाः पोलीस अधीक्षक नांदेड यांचे गोपनिय पत्र जा .क्र . जिविशा/ जमावबंदी/ 
४४६/ २०१७ दिनांक २० .०१.२०१७ . 


अधिसूचना 


क्रमांक २०१७- अरबी - १- डेस्क - २- टे -( ४ )- जमावबंदी - प्र . क्र .०४( ०१ ). - 
ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणून 
दिले आहे की , दिनांक २६ .०१.२०१७ रोजी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ६७ 
वा वर्धापन दिनाच्या अनुषंगाने नांदेड शहरात व जिल्ह्यात विविध पक्ष , 
संघटना व इतर लोकांच्या विविध मागण्यासाठी आमरण उपोषण , आत्मदहन , 
मोर्चा, संप , धरणे , निदर्शने , घेराव , काळे झेंडे दाखविणे इत्यादी प्रकारचे 

आंदोलने होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. सध्या नांदेड शहरात व 
जिल्ह्यात शासनाच्या वतीने ५०० रूपये व १००० रूपयाचे चलनी नोटावर 
बंदी आणल्यामुळे जनतेकडून सदरच्या नोटा बदलण्यासाठी बँकेत मोठया 
प्रमाणात गर्दी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . नागपूर येथे कॉंग्रेस आय पक्षाच्या वतीने 
काढण्यात आलेल्या मोर्चावर लाठीचार्ज केल्याचे निषेधार्थ धरणे, मोर्च, 


६ ) सभ्यता अगर नीती यास विरूध्द असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यांच्यामुळे राज्य शासन उलथून पडण्याचा 
संभव आहे असे अशा प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
किंवा हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक 
किंवा इतर कोणतीही जिन्न्स किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा 
लोकात प्रसार करता येणार नाही . 

याद्वारे नांदेड जिल्ह्यात पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर 
एकत्रीत जमून वर नमुद कृत्ये करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
आणखी असे की , हे आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर 
शासकीय कर्मचारी , विवाह , अंत्ययात्रा , धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा व इतर 
सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकांना 
लागू होणार नाहीत . अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच 
पाच व पाचपेक्षा जास्त इसम जमण्यासाठी , सभा , मिरवणुका , मो ! 
काढणे , ध्वनीक्षेपक वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकर जिल्ह्यातील 
पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी 
प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील . 

हा आदेश नांदेड जिल्ह्याच्या हद्दीपावेतो दिनांक २२ जानेवारी , २०१७ 
चे ०६.०० वाजेपासून ते दिनांक ०४ फेब्रुवारी , २०१७ चे २४.०० वाजेपर्यंत 


४६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९- १५ , २०१७ : फाल्गुन १८ - २४ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


अमलात राहील . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती सी . व्ही . शिरसाट , सह दिवाणी 
__ हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामूळे पोलीस अधीक्षक । 

__ न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 

राहतील . 
नांदेड यांनी याची प्रसिध्दी दवंडीद्वारे/ ध्वनिक्षेपकाद्वारे तसेच इतर प्रसिध्दी 
माध्यमाद्वारे करावी . तसेच याच्या प्रति जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
दंडाधिकारी , सर्व तालुका दंडाधिकारी व सर्व पोलीस स्टेशन यांच्या तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सी . व्ही . शिरसाट , 
कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 

सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नांदेड ह्या जर वर नमूद कालावधीत 
हा आदेश आज दिनांक २१ जानेवारी, २०१७ रोजी माझ्या सही व 

रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 
शिक्यानिशी देण्यात आले . 


नांदेड , २१ जानेवारी , २०१६ . 


दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नांदेड . 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पाहावे . 


नांदेड , २७ डिसेंबर २०१६ . 


दुर्वाचनिय , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः श्री . पी . पी . गिरी, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र जा . क्र .६८०६/ २०१६, दिनांक २६ .०१२ .२०१६, सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः श्री ए.एम . खान , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१, भोकर यांचे पत्र 
जा .क्र .११६२/ २०१६ , दिनांक २६.१२. २०१६ , सोबत रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश. 


क्र . ब - २( १)/ १०१०७/ २०१६. - श्री . पी . पी . गिरी, ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २६ . १२ . २०१६ या एका दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येते . 


आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . पी . गिरी, ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


क्र . ब -२( १ )/ १०१०६/ २०१६. - श्री ए.एम . खान , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २९ . १२ .२०१६ ते ३१.१२.२०१६ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरून) या एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
०१.०१.२०१७ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक २८ . १२.२०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०२ .०१. २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . गिरी , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
नांदेड , २७ डिसेंबर २०१६ .. 

दुर्वाचनिय , 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए. एम . खान , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ , भोकर यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


प्र .जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब 
खालील तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए. एम . खान , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , भोकर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश - २ , नांदेड यांनी पहावा. तेसच 
जिल्हा न्यायालय -१, भोकर या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या 
देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवरी स्वाक्षरी करुन 
रक्कम आहरित करण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश - २, नांदेड यांना याव्दारे 
प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 
नांदेड , २७ डिसेंबर २०१६ . 


वाचाः श्रीमती सी . व्ही . शिरसाट , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र जा . क्र .६८३८ / २०१६ , दिनांक २६.१२. २०१६, सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र .ब-२(१ )/१०१०८ /२०१६. - श्रीमती सी .व्ही. शिरसाट , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . २७.१२.२०१६ ते ३० .१२.२०१६ पर्यत ( दोन्ही दिवस 
धरून ) एकूण ( ०४) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येते . 


दुर्वाचनिय , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९-१५ , २०१७ : फाल्गुन १८- २४ , शके १९३८ 


४६७ 


१० 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री ए. के . पाटील , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचाः श्री एन. एस . निसळ, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ६८५६/ २०१६ , दिनांक २८ . १२. २०१६ व सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . ब -२( १)/ १०१५४/ २०१६ . - श्री एन. एस . निसळ, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०२.०१.२०१७ ते १०.०१.२०१७ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरून) या एकूण ( ०९ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक ३१ .१२. २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ .०१. २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


जिल्हा न्यायाधीश- १, बिलोली यांच्या न्यायालयाचा उक्त कालावधीतील 
कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश- २, नांदेड यांनी पहावा. तसेच जिल्हा न्यायालय 
१ , बिलोली या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व 
स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 
करण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश -२ , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत 
येत आहे. 
नांदेड , २९ डिसेंबर २०१६ . 

दुर्वाचनिय , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री एन.एस . निसळ , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
ठेवण्यात येते . 


१२ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन. एस . निसळ, दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः श्री एस . व्ही . स्वामी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार 
यांचे पत्र जा . क्र . १९४५/ २०१६ , दि . ३० .१२.२०१६ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचे उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावा . 


नांदेड , २९ डिसेंबर २०१६ . 


दुर्वाचनिय , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


क्र .ब -२( १)/ १०२१०/ २०१६ . - श्री एस . व्ही . स्वामी, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १० .०१.२०१७ ते १३ .०१.२०१७ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरून ) या एकूण (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
१४ . ०१. २०१७ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक ०९ .०१. २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून त दिनांक १५. ०१. २०१७ रोजीच्या प्रशिक्षणाच्या 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस . व्ही . स्वामी, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . व्ही . स्वामी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


११ 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचाः श्री ए. के . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश - १, बिलोली यांचे पत्र 
जा .क्र .१८५९ / २०१६, दि . २९ .१२.२०१६ व सोबत रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश. 


आदेश 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा 
यांनी पाहावा . 


क्र .ब -१(१ )/ १०१६८/ २०१६ . - श्री ए. के . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . २९ . १२.२०१६ ते ३१. १२. २०१६ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) 
या एकूण ( ०३ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
०१ .०१. २०१७ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक ०२ .०१. २०१७ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


नांदेड , ३१ डिसेंबर २०१६ . 


दुर्वाचनिय , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए.के . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-१ , 
बिलोली यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


४६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९- १५ , २०१७ : फाल्गुन १८ - २४ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०६.०१.२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा : श्री एस . एस . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
यांचे पत्र जा . क्र .१६६४ / २०१६ , दि . २७.१२. २०१६ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस. अग्रवाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एस . अग्रवाल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र .ब -२( १)/ १०२११/ २०१६. - श्री एस . एस . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०२.०१.२०१७ ते ०७.०१. २०१७ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरून ) या एकूण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीची व रजेच्या पुढे दिनांक ०८ .०१. २०१७ रोजीची 
सुट्टी जोडून , दिनांक ३१ . १२ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ०९.०१. २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


नांदेड , ०९ जानेवारी २०१७ . 


ए . एल . यावलकर , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


१५ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस . एस . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस .एस . सरोदे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा : श्री ए. आर . कुरेशी , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड 
यांचे पत्र जा . क्र . ३९ / २०१७, दि . ०९ .०१. २०१७ व सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पाहावा . तसेच वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , अर्धापूर या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर 
व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 
करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
नांदेड , ३१ डिसेंबर २०१६ . 


क्र .ब-२( १)/ ५६२/२०१७. - श्री ए. आर . कुरेशी , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १२.०१.२०१७ ते १३.०१. २०१७ पर्यंत या 
एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १४.०१.२०१७ रोजीच्या सुट्टीचा 
फायदा , दिनांक ११.०१ .२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१५ .०१ .२०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


दुर्वाचनिय , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री ए . आर . कुरेशी, सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


१४ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . आर . कुरेशी , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


२ 


वाचा : श्रीमती एस . एस . अग्रवाल , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
लोहा यांचे पत्र जा . क्र .२८/ २०१७, दिनांक ०४.०१.२०१७, सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


श्री ए. आर . कुरेशी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नांदेड यांचे 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पाहावा . 


आदेश 


नांदेड , १० जानेवारी २०१७ . 


क्र . ब-२(१ )/ ३४०/ २०१७. - श्रीमती एस . एस . अग्रवाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०४.०१ .२०१७ ते ०५.०१ .२०१७ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरून ) एकूण ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०४.०१ .२०१७ 


ए . एल . यावलकर , 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९-१५ , २०१७ : फाल्गुन १८- २४ , शके १९३८ 


४६९ 


१६ 


सदस्य सचिव प्रादेशिक नियोजन मंडळ , बीड यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम - 1966 
चे कलम - 16 अन्वये बीड प्रदेशाची प्रारुप प्रादेशिक 
योजना प्रसिध्द करणे बाबत .. 


क्रमांक - प्रारुप प्रा . यो .बीड | सूचना क्र .09 

दि .27/ 02 / 2017 


___ या नोटीस अन्वये असे सूचित करण्यात येते 
की , बीड प्रदेशाची प्रारुप प्रादेशिक योजना तयार 
करण्यात आलेली असून त्यास प्रादेशिक नियोजन 
मंडळाने दि . 27 फेब्रुवारी 2017 रोजीच्या मंडळाच्या 
सभेत ठराव क्र .07 अन्वये मान्यता दिल्यानुसार आता 
ती महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधि -1966 चे 
कलम- 16 अन्वयेच्या तरतुदीनुसार आता ती महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम-1966 चे कलम - 
16 अन्वयेच्या तरतुदीनुसार प्रसिध्द करीत आहे . 

प्रारुप प्रादेशिक योजनेच्या प्रती जनतेच्या 
अवलोकनार्थ खालील कार्यालय ( कार्यालयीन कामाच्या 
वेळेत ) उपलब्ध आहेत . 

1 . जिल्हाधिकारी, बीड 
2. मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद , 

बीड . 
3. प्रादेशिक नियोजन मंडळाचे कार्यालय पत्ता 
नगर रचनाकार बीड , जुनी नगर परिषद 
ईमारत , पहिला मजला , बशीरगंज चौक , 


4 . बीड जिल्हयातील सर्व तहसिल मधील 

तहसिलदार यांचे कार्यालय . 

प्रारुप प्रादेशिक योजने संबंधित खालील नमुद 
बाबी जनतेसाठी विक्री करिता मंडळाच्या कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत उचित दरात उपलब्ध करुन देण्यात 
येतील . 
अ ) प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा ( प्रमाण 
1: 2 ,50 , 000 ) 
ब ) अहवाल ज्यामध्ये प्रारुप प्रादेशिक योजनेतील विद्यमान 
वापर व प्रस्तावित जमीन वापराविषयक प्रस्तावाचा 
समावेश आहे. 

प्रारुप प्रादेशिक योजने संबंधित काही सुचना 
किंवा हरकती असतील तर त्यांनी ही अधिसुचना 
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून 
04 ( चार ) महिन्याच्या मुदतीत कारणमिमांसेसह 
प्रादेशिक नियोजन मंडळाकडे लेखी स्वरुपात सादर 
कराव्यात . सदर सुचना व हरकतीचा नियोजन समिती 
योग्य तो विचार करुन आणि अर्जदाराची ईच्छा असल्यास 
अर्जदाराचे म्हणणे ऐकुन त्यावरील अहवाल प्रादेशिक 
नियोजन समिती प्रादेशिक नियोजन मंडळा मार्फत 
शासनास सादर करेल . 
ठिकाण : बीड . 
दिनांक : 27 / 02 /2017. 


( सु . श . थत्ते ) 

सदस्य सचिव 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ बीड 

तथा 
सहाय्यक संचालक , नगर रचना 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 


बीड . 


४७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९- १५ , २०१७ : फाल्गुन १८- २४ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


१७ 


BY MEMBRE SECRETARY REGIONAL PLANNING 

BOARD BEED 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड यांजकडून 


बिसेन नगर , नवामोंढा कमानीसमोर ,नांदेड- 2 . 


[Maharashtra Regional & Town Planning Act - 1966 

Draft Regional Plan of Beed Region ) 
No. D . R . P. BEED /Notice /09 Date-27 /02 /2017 .- Notice 
is hereby given that the Draft Regional Plan of Beed Region 
has been prepared and which has been approved by the 
Regional Planning Board in its meeting Dated 27.02. 2017 
vide Resolution No.07 is now published in the manner laid 
down in section 16 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act - 1966 . Copies of the Draft Regional Plan are 
available for inspection of the public in the following offices 
during office hour. 


{ Tetefax No.102462 ) 284886 E - mail ID 

ddr nnd @ rediffmail.com } 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमन 1960 चे कलम 102 ( 2 ) 

खालील अवसायनाचे अंतिम आदेश 


जा . क्र .कक्ष-२/ नांजिसकृग्राबहुविबँक / अव . अंतीमआदेश / ५३१३/ २०१३ , 


दि . १४ मार्च,२०१३ 


1 . Collector Beed 


2 . Chief Executive Office Zilha Parishad Beed 
3. Office of the Regional Planning Board 

Address - Town Planner Beed , Old Municipal 
Council Building, First Floor, Bashirganj Beed . 

4 . At all offices of Tahsildar Beed District . 


वाचा :- १ . या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र .कक्ष- २/ 
प्रशासक/ नांजिसकृग्राबहुविबँक/ अव अंतरीम आदेश / २०१३ 

दि .१३. २.१३ 

२. या कार्यालयाचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १९६० चे कलम १९ अन्वये आदेश 
दिनांक ८/ ८ / २००८ 

३ . लेखापरिक्षक श्रेणी-२ सहकारी संस्था 
( भूविकास बँक ), उस्मानाबाद यांचे पत्र जा .क्र अंकेक्षन / 

अहवाल/ १५/ ११ 


दि .०४ .०८ . २०११ अन्वये सादर केलेला सन 
२००७- २०१० या कालावधीचा लेखा परिक्षण 

अहवाल . 


Copies of the Draft Regional Plan Containing the 
following particulars or extract thereof certified copies will 
be available for sale to the public at a reasonable price at the 
office of the board on working days. 

[a ] A Plan of Proposed Land Use Scale 1 :2,50,000 ) 

[b ] Draft Regional Plan Report including Existing Land 
use and Proposed Land use . 


४ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 


कलम १०२ व १०३ 


Any objections or suggestions stating reasons with 
respect to the Draft Regional Plan may be sent in writing to 
the Board before the Expiryof 4 Months (Four Months) from 
the date of publication of this notice in Maharashtra 
GovernmentGazette which will be considered by the Regional 
Planning Committee and giving hearing to the Applicant 
intends to be heard with such objections or suggestions by 
the Regional Planning Committee before it submit its report 
to the Government through Regional Planning Board . 


Place : Beed . 


ज्या अर्थी वाचा क्रमांक १ मध्ये नमुद केलेल्या आदेशान्वये 
नांदेड जिल्ह सहकारी कृषि ग्रामिण बहुउद्देशीय विकास बँक म. नांदेड या 
बँकेचे अवसायनाचे अंतरीम आदेश दिनांक १३. २.२०१३ रोजी पारीत केले 
आहेत व अवसायकांनी दि . १३.२.२०१३ रोजी अवसायक पदाचा पदभार 
घेतलेला आहे . उक्त आदेशानुसार बँकेचेम्हणने आदेशाच्या दिनांकापासुन 
३० दिवसाचे आत सादर करण्यांचेनिर्देश दिलेले होते . त्यानुसार बँकेने 
त्यांचे लेखी म्हणने मुदतीत सादर केले नाही . 

ज्या अर्थी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम 
१०२( २) अन्वये बँकेस अंतीम आदेश पारीत करण्यापुर्वी संधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेली आहे . 

ज्या अर्थी नांदेड जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामिण बहुउद्देशीय 
विकास बँक म .नांदेड या बँकेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० व त्या खालील नियम १९६१ अंतर्गत नोंदणी झालेली असुन 
नोंदणी क्रमांक एन.एन . डी ./बीएनके/ ओ/११७/ ऑफ२००१ दिनांक १८.९.२००१ 
आहे . ( या पुढे ज्याचा उल्लेख बँक करण्यात आलेले आहे )बँकेचे कार्यक्षेत्र 
नांदेड जिल्हा असुन बँकेच्या मंजुर पोटनियमानुसार बँकेच्या प्रमुख उद्देश 
ठेवी व अन्य स्वरुपात भांडवल उभारणी आणि कार्यक्षेत्रातील सभासदांना 
स्थावर व जंगम मालमत्तेच्या तारणावर शेती विकास व ग्रामीण बहुउद्देशीय 
विकासा करिता दिर्ष व अल्प मुदतीचा पतपुरवठा करणे आहे आणि . 

या अर्थी, उक्त संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० चे कलम १९ अन्वये वाचा क्र .२ आदेश निर्गमित करुन अवसायानंतर 


Date : 27 / 02/ 2017. 


( S . S . THATTE) 


Member-Secretary 
Beed Regional Planning Board , Beed 


and 


Asssitant Director of Town Planning, 

Aurangabad . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९-१५ , २०१७ : फाल्गुन १८- २४ , शके १९३८ 


४७१ 


पुनर्रचना करुन संस्थेचा कारभार पहाण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 
आली होती . आणखीही ज्या अर्थी, उक्त संस्थेने पुनर्रचानंतर उद्देशा प्रमाणे 
कृषिसाठी दिर्घ व अल्पमुदती कर्ज पुरवठयाचे कामकाज सुरु केले नाही . 
बँकेची आर्थिक स्थिती डबघाईचा आल्याने व मोठया प्रमाणात बाहेरील 
कर्ज देणे व सभासद कर्ज येणे थकीत असल्याचे वाचा क्र .२ च्या लेखापरिक्षण 
अहवालावरुन व बँकेच्या दि .३१.३ . २०१२ च्या आर्थिक पत्रका वरुन स्पष्ट 
झाले आहे . नोंदणी दि .१८ .९. २००१ पासुन बँक उद्देशा प्रमाणे निधी अभावी 
कोणत्याही स्वरुपात कर्ज वाटप करु शकत नसुन पुर्वी केलेले कर्ज वाटप 
संपुर्ण थकबाकी झालेले आहे . त्यामुळे बँकेचा मुख उद्देश निधी उभारणी 
करुन कर्ज वाटप वसुली व त्यामधुन येणाऱ्या उत्पन्नातुन बँकेचेव्यवस्थापन 
करणे वसुली नगण्यामुळे उद्देश सफल झाला नाही आणि 
ज्या अर्थी बँकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता स्वनिधीत वाढ 
करण्यांची आवश्यकता असतांना बँकेने स्वनिधी परत करुन स्वनिधी कमी 
केला आहे . ज्यामुळे नाबार्डच्या सुचनाचे उल्लंधन करण्यात आल्याचे 
सदरील लेखापरिक्षणात आढळुन आले आहे. बँक दिनांक ३१ .३ . २०१० व 
रुपये ८०१८ .८८ लाख रु . तोटयात असुन सदर तोटा दि .३१ .३. २०१२ 
रोजी रुपये ८१५३. ९९ लाख झाला आहे . यावरुन बँक सातत्याने तोटयात 
आहे त्यामुळे राखीव निधीची वाढ व गुंतवणूक करुन स्वभांडवल वाढवुन 
कार्यक्षम होऊ शकली नाही. आणि 


कर्ज येणे रु . २९११.०६ लाख असुन कर्ज देणे रु . ६३७२. ०७ व इतर देयता 
रु.२३००.०० लाख आहे . त्या मध्येही प्रामुख्याने अस्थापना खर्च आहे. येणे 
कर्जा पेक्षा देणे कर्ज रु .३४६१ .०७ ने जास्त आहे . सदर अनिष्ठ तफावत 
भरुन काढुन बँक इतर देयता देवुन भविष्यात अर्थक्षम होवु शकत नसल्याचे 
सदर आर्थिकस्थितीवरुन स्पष्ट होते . आर्थिकस्थिती डबघाईची बँकेसे 
सन २००७- २०१० कालावधीत लेखापरिक्षण वर्ग ड प्राप्त झाला आहे . 
तसेच अद्यावत दि .३१.३. २०१२ वरील आर्थिक स्थिती नुसार बँक रु .८१५३.११ 
लाख रुपये तोटयात आहे . 

ज्या अर्थी, उपरोक्त सर्व आर्थिक बाबी वरुन बँकेची वसुली 
अत्यंत कमी, बँकेस उत्पन्नाचे इतर कोणतेही साधन नाही तसेच संपुर्ण 
कर्ज वसुली मधुनही धनको देणी उदिष्टा प्रमाणे ७० % वसुली शिखर 
बँकेस वर्ग करुन अस्थापनेवरील खर्चही भागवु शकत नाही आणि भविष्यात 
यात सुधारणा होण्याची शक्यता नाही हे स्पष्ट आहे . 

ज्या अर्थी बँकेची कर्ज वसुली ही अत्यल्प असुन त्यामुळे बँकेची 
आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली आहे . बँकेकडे उत्पन्नाचे कोणतेही 
साधन उपलब्ध नाही . बँकेच्या भागाचा दर्शनी किंमत शुन्य झालेली आहे , 
उपविधीतील तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे 
नियम क्रमांक ३७ अन्वये बाहेरुन कर्ज उभारण्याची मर्यादाही संपुष्टात 
आलेली आहे . बँकेच्या सदर आर्थिक परिस्थितीमध्ये भविष्यात कोणतीही 
सुधारणा होणार नाही असे बँकेच्या लेखापरिक्षणा वरुन निदर्शनास आणुन 
दिलेले आहे . याचाच अर्थबँक ही उपविधीतील तरतुदीनुसार काम करण्यास 
व शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ ठरलेली आहे . 
अंतरीम आदेशा बाबत बँकेने खुलासा सादरकेलेला नाही . नैसर्गिक न्याय 
तत्वानुसार बँकेला लेखी/ समक्ष म्हणने मांडण्याची संधी देण्यात आलेली 
होती तथापी सदर बाबत कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे 
अंतरीम आदेशातील नमुद मुद्दे मान्य असल्याने स्पष्ट होते . सबब बँकेचे 
व्यवहार गुंडाळण्यासाठी बँक अंतीम अवसायनात घेणे आवश्यक आहे 
असे माझे स्पष्ट मत झालेले आहे . 
त्या अर्थी दिनांक १३.२ . २०१३ रोजी अवसायनाचे अंतरीम आदेश कायम 
करुन मी खालील प्रमाणे अवसायन अंतीम आदेश पारीत करीत आहे . 

अंतीम आदेश 


ज्या अर्थी शासनाने एन . सी . डी . सी . योजने अंतर्गत गोदाम 
बांधकामासाठी मंजुर कर्जा ४५ % शेअर्स खरेदी करुन बँकेसे सहाय्य 
केलेले आहे . परंतु सदर शेअर्स रक्कम रुपये ३६ . ३५ लाख बँकेने अद्याप 
परत केलेली नाही. लेखापरिक्षण कालवधीत दिनांक ३१.३ .२०१० अखेर 
बँकेच्या एकुण ६३१६ सभासदाकडुन रु.२९११.०६ लाख कर्ज थकबाकी 
होते . ते दि . ३१.३. २०१२ वरील आर्थिक पत्रकानुसार ५१०२ सभासदांकडे 
रुपये ३८४४ .८१ लाख थकबाकी होऊन थकबाकीमध्ये सभासद वसुली 
होऊनही वाढ झाली आहे . यावरुन दि . ३१ . ३. २०१२ अखेर बँकेची कर्जाची । 
मागणी रुपये ३८४४ .८१ लाख ही संपुर्ण थकबाकीत असल्याचे स्पष्ट 
आहे . 


ज्या अर्थी, बँकेच्या कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्न करुनही दिनांक 
३१.३.२०१२ अखेर झालेली वसुली रुपये २९७.०५ लाख असुन वसुल पात्र 
थकबाकी रक्कमेच्या अत्यंत अल्प प्रमाणात म्हणजे ३ % आहे . म्हणजेच 
वसुल पात्र रक्कमेच्या तुलनेत बँकेची कर्ज वसुली अत्यल्प आहे . पर्यायाने 
बँकेची आर्थिक स्थिती खालावुन बँकेचा दैनदिन खर्च ही बँक भागऊ 
शकत नाही . 

ज्या अर्थी, बँकेने दिनांक ३१ .३.२०१३ अखेर महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी कृषि ग्रामिण बहउद्देशीय विकास बँक म . मुंबई कडे कर्जाची 
वसुलीची ७० % रक्कम वर्ग करण्याचे अभिप्रेत होते . तथापी वसुली 
अत्यल्पमुळे बँकेने प्रत्यक्षात दिनांक ३१.३. २०१२ अखेर रु . २९७.०५ लाख 
रक्कम बँकेच्या व्यवस्थापन खर्चात प्रामुख्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर 
वापरली आहे . 

ज्या अर्थी वाचा क्र .२ नमुद केलेल्या लेखापरिक्षक श्रेणी-२ 
सहकारी संस्था ( भुविकास बँक), उस्मानाबाद यांनी दिनांक ४.८ .२०११ 
रोजी सादर केलेल्या बँकेच्या सन २००७- २०१० च्या लेखापरिक्षण अहवालात 
आर्थिक परिस्थिती बाबतच्या विवेचनानुसार बँकेने कर्ज वसुली परिणामकारक 
केलेली नसुन संचित तोटा दि .३१. ३.२०१० अखेर रुपये ८०१८ .८८ लाख 
आहे. बँकेचे वसुल भाग भांडवल रु . २०४ .०० लाख आहे या वरुन बँकेच्या 
भागाची दर्शनी किंमत शुन्य /निरंक झाली आहे. तसेच बाहेरुन कर्ज 
उभारणी मर्यादा संपुष्टात आलेली आहे. सदर लेखापरिक्षणामध्ये बँकेचे 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 102( 2 ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , एन. व्हि . आघाव , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नांदेड , नांदेड जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामिण बहुउद्देशीय 
विकास बँक म .नांदेड या बँकेची दिनांक 13.2. 2013 चे अवसायनाचे 
अंतरीम आदेश कायम करीत आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
1960 चे कमल 103( 1 ) अन्वये श्री .ए. डी . चौहान सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , संलग्न जिल्हा उपनिबधंक , सहकारी संस्था ,नांदेड यांची अवसायक 
म्हणुन नियुक्ती करीत आहे . श्री .ए. डी . चौहान सहाय्यक निबंधक , सहकारी 
संस्था , संलग्न जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था ,नांदेड यांनी त्यांचे मुळ 
पदाचे कामकाज सांभाळुन अवसायकाचे कामकाज करावे व कायद्यातील 
तरतुदीनुसार विहित मुदतीत अवसायनाची प्रकिया पुर्ण करावी. 


सदरील आदेश आज दिनांक १४/ ०३/ २०१३ रोजी माझ्या सही 
व शिक्यानिशी पारीत करीत आहे . 

स्वाक्षरी 
( एन .व्हि . आघाव ) 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , नांदेड . 


४७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९- १५ , २०१७ : फाल्गुन १८ -२४ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


१८ 


Notice of Publication of Draft Parbhani Regional 

Plan 


परभणी प्रादेशिक योजनेचा मसुदा प्रसिध्द करण्या संबंधीची नोटीस 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ 

( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ ) 


PLANNING ACT, 1966 


(Mah . XXXVII of 1966 ) 


परभणी प्रादेशिक नियोजन मंडळ . 


Parbhani Regional Planning Board . 
Draft Regional Plan of Parbhani Region . 


परभणी प्रदेशाच्या प्रादेशिक योजनेचा मसुदा , 


याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , वरील प्रादेशिक योजनेचा 
मसुदा तयार करण्यात आला असून कलम १६ मध्ये घालून दिलेल्या 
रितीनुसार तो आता प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the above 
draft Regional Plan has been prepared and now published in 
the manner laid down in section 16 . 


सर्वेक्षण , विद्यमान जमीन वापर नकाशा आणि प्रादेशिक योजनेचा 
मसुदा लोकांना पाहण्यासाठी म्हणून मंडळाच्या सहायक संचालक , नगर 
रचना , परभणी तथा सचिव प्रादेशिक नियोजन मंडळ , परभणी, सुपर 
मार्केट इमारत , पहिला मजला, कारेगांव रोड , परभणी- ४३१४०१ येथील 
प्रमुख कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 
प्रादेशिक योजनेच्या मसुद्याच्याप्रती लोकांना पाहण्यासाठी पुढील ठिकाणी 
सुध्दा उपलब्ध असतील. 


A copy of the report of the surveys , the existing land 
use map and the draft regional plan are available for inspection 
to the public at the head office of the Board at Assistant 

Director of Town Planning and Secretary Parbhani Regional 
___ Planning Board, Super Market, 1st Floor, Karegaon Road 

Parbhani. 431401. 


Copies of the draft Regional Plan are also available 
for inspection to the public at the offices of. 
1. Collector office , Parbhani :- During Office Hours. . 


१ . जिल्हाधिकारी कार्यालय , परभणी :- कार्यालयीन वेळेत . 


२ . जिल्हा परिषद , कार्यालय परभणी :- कार्यालयीन वेळेत . 


2 . Zillaha Parishad Parbhani :- During Office Hours. 


३ . परभणी जिल्ह्यातील सर्व तहसिल कार्यालय :- परभणी , जिंतूर , 
मानवत , पाथरी, सेलू, पूर्णा, गंगाखेड , सोनपेठ , पालम . 


3 .All Tahasil Office in Parbhani District :- Parbhani, 
Jintur,Manwat, Pathri, Selu Purna , Gangakhed , Sonpeth , 
Palam. 


प्रादेशिक योजनेच्या मसुद्या संबंधातील कोणत्याही हरकती 
किंवा सुचना सदरील नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचा 
दिनांकापासुन ४ महिन्याच्या आत अथवा चार महिन्यापेक्षा जास्त नाही 
अशा कालावधीत प्रादेशिक नियोजन मंडळाच्या उपरोक्त प्रमुख कार्यालयाकडे 
पाठविता येतील आणि हरकती किंवा सुचना ज्या कारणावरून करण्यात 
आल्या असतील ती कारणे आणि प्रादेशिक नियोजन समितीने आपले 
प्रतिवृत्त मंडळाला सादर करण्यापूर्वी अर्जदाराला आपले म्हणणे प्रादेशिक 
नियोजन समितीपुढे मांडावयाची इच्छा आहे किंवा कसे या गोष्टी अशा 
हरकतीत किंवा सुचनांमध्ये नमुद करण्यात येतील . 
ठिकाण : परभणी 


Any objections or suggestions with respect to the 
draft Regional Plan may be sent to the above head office of 
the Parbhani Regional Planning Board within four months 
or not later than four months from date of publication of this 
notice in official gazette and any such objection or suggestion 
should state the grounds on which it is made, and whether 
the applicant desires to be heard by the Regional Planning 
Committee before it submits its report to the Board 


Place : Parbhani 


Date : 01 / 03/ 2017 


दिनांक : ०१/०३/ २०१७ 


( प्र . रा . वळसे ) 

सचिव 
परभणी प्रादेशिक नियोजन मंडळ , 

परभणी . 


(P . R . Valse ) 

Secretary 
Parbhani Regional Planning 

Board 
Parbhani. 


४७३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९- १५ , २०१७ : फाल्गुन १८-२४ , शके १९३८ 
पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 

शनिवार दिनांक ४ मार्च २०१७ : फाल्गुन १३, शके १९३८ 


१९ 


अध्यक्ष , प्रादेशिक नियोजन मंडळ , यांजकडून 


BY THE Chairman Regional Planning, Board Hingoli 

DRAFT REGIONAL PLAN OF HINGOLI REGION 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Under 

Section 16 ( 1) of 


हिंगोली प्रदेशाची प्रारुप प्रादेशिक योजना 


NOTICE 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे 

कलम १६ ( १ ) अन्वये 


सूचना 


No. R. P. Hingoli/ Section-16/Publication/ Notice/119 / 03 -03 
2017 - The Draft Regional Plan of Hingoli Region has been 
prepared and it has been decided in the Regional Planning 
Board meeting held on 03.03.2017 vide Resolution No. 2 to 
publish the said plan under Section 16 (1) of theMaharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 . 


जा . क्र . प्रा . यो .हिंगोली / कलम-१६/ प्रसिध्दीकरण / ससंनर- हिं / ११९ . 
क्र .प्रायो हिंगोली/कलम-१६/ प्रसिध्दीकरण/ सुचना/ ११९ / दि . ०३- ०३-२०१७.. 
हिंगोली प्रदेशाची प्रारुप प्रादेशिक योजना तयार करण्यात आलेली असून 
त्यांस हिंगोली प्रादेशिक नियोजन मंडळाने दि . ३ मार्च, २०१७ रोजीच्या 
मंडळाच्या सभेत ठराव क्रमांक २ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली असून , 
आता सदर प्रादेशिक योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ च्या कलम १६ ( १) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे . 


Copies of the Draft Regional Plan are available for 
inspection of the public in the following offices during office 
hours. 


( 1 ) Collector, Hingoli 


(2) Chief Executive Officer , Zilla parishad Hingoli. 


प्रारुप प्रादेशिक योजनेच्या प्रती जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील 
कार्यालयात ( कार्यालयीन कामाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत ) उपलब्ध 
आहेत . 


( 3) Hingoli Regional Planning Board , ( Address :- Assistant 
Director of Town Planning, Hingoli, Central Administrative 
Building, Room No . 3 & 4 , Hingoli ) 


१ ) जिल्हाधिकारी , हिंगोली . 


२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , हिंगोली . 


Following particulars about Draft Regional Plan will be 
available for sale to the public at a reasonable price at the 
Board office . 


३ ) हिंगोली प्रादेशिक नियोजन मंडळ , ( पत्ता :- सहायक संचालक , नगर 
रचना , हिंगोली मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , दुसरा मजला, कक्ष क्र . ३/ 
४, हिंगोली ) 

प्रारुप प्रादेशिक योजनेसंबधी खालील नमूद बाबीं जनतेच्या विक्री 
करिता मंडळाच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत , उचित दरात उपलब्ध 
करुन देण्यात येईल . 
अ) प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा . 


(a ) Proposed Land Use Plan . 
(b ) Draft Regional Plan Report including Existing Land use 
and Proposals Land use . 


ब ) अहवाल ज्यामध्ये प्रारुप प्रादेशिक योजनेतील विद्यमान वापर व प्रस्तावित 
वापर विषयक प्रस्तावांचा समावेश आहे . 


प्रारुप प्रादेशिक योजनेसंबंधी कोणाच्या काही सुचना किंवा हरकती 
असतील तर त्यांनी ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्यापासून ४ ( चार) महिन्याच्या मुदतीत प्रादेशिक नियोजन मंडळाकडे 
कारण मिमांसेसह लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . सदर सुचना व हरकतींचा 
प्रादेशिक नियोजन समिती योग्य तो विचार करुन व सुनावणी देऊन 
त्यावरील अहवाल प्रादेशिक नियोजन मंडळामार्फत शासनास सादर करेल . 


Any objections or suggestions stating reasons with 
respect to the Draft Regional Plan may be sent in writing to 
the Board with grounds before the Expiry of 4 ( Four )Months 
from the date of publication of this notice in Maharashtra 
Government Gazette which will be considered by the 
Regional Planning Committee and giving hearing to the 
Applicant intends to be heard with such objections or 
suggestions by the Regional Planning Committee before it 
submit its report to the Government through Regional 
Planning Board , 

S . L . Kamthane, 
Member Secretary 

Anil Bhandari, 
Regional Planning Board 

President, Regional 
Hingoli. 

Planning Board Hingoli. 

and 
Assistant Directer of 

Collector, Hingoli. 
Town Planning, Hingoli . 


सु . ल . कमठाणे , 

सचिव , 
प्रादेशिक नियोजन मंडळ , हिंगोली . 

तथा 
सहायक संचालक , नगर रचना , 

हिंगोली. 


अनिल भंडारी 
अध्यक्ष , प्रादेशिक नियोजन 
मंडळ , हिंगोली . 

तथा 
जिल्हाधिकारी , 
हिंगोली . 


and 


४७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९-१५ , २०१७ : फाल्गुन १८ - २४ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


२० 


जिल्हाधिकारी , जालना यांचेकडून 

शुध्दिपत्रक 
जिल्हा परिषद / पंचायत समिती निवडणुक २०१७ चे 
अनुषंगाने जिल्हा परिषद निवडणुक विभाग व पंचायत समिती 
निर्वाचक गणामध्ये अंतिम निवडून आलेल्या उमेदवारांची नांवे व 


पत्ता महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्रात 
दिनांक २८/ ०२/ २०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेले आहे . 
सदर असाधारण राजपत्रातील पान क्रमांक ७९ वरील पंचायत 
समिती निर्वाचक गण क्रमांक ९१ - पिंपरखेड बु. मधील निवडून 
आलेले सदस्याचे नांव उदावंत भागवत बबनराव ऐवजी रक्ताटे 
भागवत बबनराव असे वाचण्यात यावे . 


पंचायत समिती 


पंचायत समिती 


निवडून आलेल्या 


कायमचा पत्ता 


निवार्चक गण 


निर्वाचक गणाचे 


सदस्याचे नाव 


क्रमांक 


नाव 


९१ 


पिंपरखेड बु . 


उदावंत भागवत बबनराव 


मु . पो . पिंपरखेड , ता . घनसावंगी , जि . जालना 


उक्त निवडुन आलेल्या सदस्याचे नावाऐवजी खालीलप्रमाणे नाव वाचण्यात यावे. 


पिंपरखेड बु . 


रक्ताटे भागवत बबनराव 


मु . पो . पिंपरखेड , ता . घनसावंगी , जि . जालना 


ठिकाण : जालना 
दिनांक : ०४. ०३ . २०१७ 


शिवाजी जोंधळे , 
जिल्हाधिकारी , जालना . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपा 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे, राजपत्र क्र . ५ट 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९-१५ , २०१७ : फाल्गुन १८-२४ , शके १९३८ 


[ किंमत : ०. ०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 


टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


मी अशोक शिनगारे , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
नांदेड याव्दारे जिल्हा परिषद नांदेड सन २०१५-१६ या वार्षिक 
प्रशासन अहवाल जिल्हा परिषदेच्या दिनांक १६-०६ -२०१६ 
रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्र . ( ३६१) अन्वये 
मंजुर केल्याप्रमाणे प्रसिध्द केल्याची अधिसुचना देत आहे. 


कार्यालय जिल्हा परिषद यांजकडून 

अधिसुचना 
जा .क्र .जिपना/ साप्रवि/भंडार २०१७/२३८ . - महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील 
कलम १४२ चे अधारित व महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग 
यांच्यकडील क्र . झड . पी . आर./ ४७६६/ ३१३९३/ ३ दि . ०३.११. १९६६ 
च्या अन्वये सुधारीत दिलेल्या नियमानुसार जिल्हा परिषदने 
प्रसिध्द केलेल्या अहवालाची अधिसुचना देणे अवश्यक असल्यामुळे 


( अशोक शिनगारे ) 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
जिल्हा परिषद नांदेड . 


औ . भाग १ अ - ५ 


१० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९- १५ , २०१७ : फाल्गुन १८- २४ , शके १९३८ 


११ 


By the PresidentMuncipal Council , Tuljapur 


PUBLIC - NOTICE 


(Maharashtra Regional and Town Planning 

Act 1966 Under Section 37 ( 1 ) ) 


अध्यक्ष नगरपरिषद तुळजापूर यांचेकडुन 

जाहीर सुचना 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ 
( १) अन्वये ) 
जा .क्र ./ नपतु/ सीआर-३/३७( १) २०१६ 

ज्या अर्थी, तुळजापूर शहराची विकास योजना ( दु.स .) 
शासन अधिसुचना क्रमांक टीपीएस -३४१०/ २९५ /सीआर -१२६अ( अ)/ 
२०१०/ युडी-३०/ दि . १४.१० .२०१० अन्वये मंजूर केला असुन सदरची । 
विकास योजना दि . १५.१० .२०१४ पासुन अंमलात आला आहे . 

उक्त मंजुर विकास योजनेनुसार भवानी रोड, आर्य चौक , 
पावणारा गणपती हा रस्ता १२ मी . रुंदीचा मंजुर आहे . 

ज्या अर्थी तुळजापूर नगरपरिषदेने विशेष सभा ठराव क्र . 
४१५ दि . १३.०९. २०१३ नुसार सदर रस्ता हा अस्तित्वातील रस्त 
मध्यापासुन दोन्ही बाजूस समान ६ मी . रुंदीकरण करुन १२ मी . 
रुंदीचा रस्ता करण्याचे ठरवले असुन असे केल्याने रस्त्याच्या दोन्ही 
बाजुस असलेल्या नागरिकांचे समान जागा भुसंपादनात जाणार 
असल्याने रस्ता रुंदीकरण करण्यास अडचणी येणार नाहीत . 


Out No . MCT /CR- 3/ OD/Section-37/ 2016 

Whereas, Development Plan of Tuljapur 
( Second Revised ) has been sanctioned by Govern 
ment in Urban Development Department vide No 
tification No . TPS - 3410/ 245 /CR-126 ( A )/ 2010 / 
UD - 30 dated 14 / 10 /2010 And the said development 
plan came into force dated 15 / 10 / 2010 . 


In the Development plan as per Sanctioned 
D . P. Road from Bhavani Road , Arya Chowk to 
Pavnara Ganpati Mandir is 12 Mtr.Wide. 


Whereas, Tuljapur Muncipal Council have 
passed vide its Resolution No. 415 dated 13/ 09 / 
2013 in special meeting has been decided to equal 
6 .0 M road winding from center of existing road 
on both side whereas to make 12 Mtr. Wide road . 


आणि ज्याअर्थी, ही जाहीर सूचना महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ( ३७) (१ ) नुसार प्रसिध्द 
करण्यात येत असुन त्यानुसार विकास योजनेत योग्यतो बदल 
करण्यास शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. या बाबत 
नागरिकांकडुन आक्षेप अगर सुचना सादर करावाच्या असतील तर 
ही सूचना शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांच्या 
मुदतीत लेखी स्वरुपात तुळजापूर नगरपरिषद कार्यालयात सादर 
करावेत . 


And whereas , the publish notice is hereby 
published under MRTPAct 1966 section 37 ( 1 ) and 
proposal will be submitted to Government for nec 
essary sanction so that the suggestion of objection 
inviting from general public within 30 days in 
Muncipal Council, Tuljapur office. 

A Copy of proposed modification map kept 
in office open for inspection for public in Muncipal 
Council , Tuljapur. 


उक्त फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास 
ठेवण्यात आला आहे . 


अध्यक्ष 


President 
Muncipal Council 

Tuljapur 


नगरपरिषद , तुळजापूर 


ठिकाण - तुळजापूर 
दिनांक - १६/ ०७/ २०१६ . 


Place - Tuljapur 
Date - 16 / 07/ 2016. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९- १५ , २०१७ : फाल्गुन १८ - २४ , शके १९३८ 


भाग १ अ- पुरवणी 


MUNCIPAL COUNCIL TULJAPUR , DIST. 

OSMANABAD 
PUBLIC NOTICE 


(U / s26 ( 1 ) ofMaharashtra Regional & Town Planning 

Act, 1966 ) 
No. TULJAPUR /DP/ A . A / 2017 


नगर परिषद तुळजापुर जि उस्मानाबाद 

जाहीर सुचना 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे 

कलम २६ ( १ ) अन्वये ) 
जा .क्र . डीपी तुळजापूर / वा . क्षे.२०१७ 

ज्या अर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभागाची अधिसुचना 
दि . १०.०२.२०१४ अन्वये तुळजापूर नगर परिषदेची हद्यवाढ मंजूर केलेली 
आहे आणि ज्या अर्थी, तुळजापूर नगर परिषदेने तिचा सर्वसाधारण ठराव 
क्र . ५३६ दिनांक २७.०६. २०१४ अन्वये तुळजापूर शहराच्या वाढीव हद्यीची 
विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम २३( १ ) ३४ ( १ ) अन्वये तयार 
करण्याचा इरादा जाहीर केला होता . उक्त इरादा शासन राजपत्र दिनांक 
०७/ ०८/ २०१४ मध्ये जाहीर केला होता . उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ 
अन्वये तुळजापूर शहराच्या वाढीव हद्यीची सुधारित विकास योजना तयार 
करण्याकरिता नगर रचनाकार , उस्मानाबाद यांची नगर रचना अधिकारी 
म्हणून नेमणूक केली होती . 

त्यानुसार , नगर रचना अधिकारी यांनी तुळजापूर शहराची 
प्रारुप विकास योजना वाढीव हद्य तयार करुन तिच्या अहवालासह उक्त 
अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिध्दीसाठी व जनतेच्या सुचना व 
हरकती मागविण्याकरिता या नगर परिषदेकडे सादर केली आहे . 

ज्या अर्थी, या नगर परिषदेने तिच्या विशेष सर्वसाधारण सभा 
ठराव क्र ३७ दिनांक ०२- ०३ - २०१७अन्वये तुळजापूर ( वा .ह .) ची प्रारुप 
विकास योजना तिच्या अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) 
अन्वये जनतेच्या सुचना व हरकती मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्याचा 
निर्णय घेतला आहे. 

आणि त्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१ ) अन्वयेची 
ही जाहिर नोटीस उक्त प्रारुप विकास योजना ( वाढीव हद्य ) तिच्या 
अहवालासह जनतेच्या सुचना व हरकती मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्यात । 
येत आहे . ज्या व्यक्ती ही नोटीस शासन राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या 
दिनांकापासुन तीस दिवसात ( ३० दिवसात ) त्यांच्या सुचना आणि हरकती 
लिखित स्वरुपात या नगर परिषदेकडे सादर करतील त्याचा विचार उक्त 
प्रारुप विकास योजना शासनाकडेमंजूरीसाठी सादर करण्यापुर्वी ही नगर 
परिषद करील . 

तुळजापूर शहराची प्रारुप विकास योजना ( वाढीव हद्य ) तिच्या 
अहवालासह जनतेच्या निरिक्षणासाठी तुळजापूर नगर परिषदेच्या कार्यालयात 
व नगर रचनाकार , उस्मानाबाद मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , तळमजला , 
उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
उपलब्ध आहे . आवश्यक त्या फिसचा भरणा केल्यानंतर भाग नकाशाची 
आणि / अथवा उता- याची प्रत नगर रचनाकार उस्मानाबाद यांचेकडून उपलब्ध 
केल्या जातील . 

अध्यक्ष 


Whereas the Govt. of Maharashtra in Urban Dev. 
Deptt vide its notification dt. 10 . 02 . 2014 extended the exist 

ing limits of Tuljapur Muncipal Council and whereas this 
___ Muncipal Council vide its General board resolution no. 536, dt 

27 .06 .2014 has declared its intention to prepare a Draft De 
velopment plan of Tuljapur additional area as provided U /s 
23 ( 1 ) read with section 34 ( 1 ) of the said Act. And as per pro 
vision of section 24 of the said Act, appointed Town Planner, 
Osmanabad as Town Planning Officer for the said purpose . 

And whereas the Town Planning Officer has prepared 
the Draft Development Plan of Tuljapur (AA ) this additional 
area along with its report and submitted it to this council for 
publication and inviting suggestions and objections from the 
public as provided U /s 26 (1 ) of the said Act . And whereas 
this Muncipal Council vide its Generalboard Resolution No37 
dt 02 /03 /2017decided to publish the said plan along with its 
report for inviting suggestions & objections from the public . 

Therefore this public notice is hereby published as 
required U /s 26 (1) of the said Act for inviting suggestions & 
objections on the said Draft Development Plan (Additional 
Area) alongwith its report form the public . Those persons 
who will give their suggestions and objections in writing within 
thirty days from the publication the date of this notice in Govt. 
Gazzette will be considered by this Council before submit 
ting the said Draft Development Plan to the Govt. for final 
sanction . 

The copies of part plan or any extect will be made 
available to the public by the Town Planner, Osmanabad after 
paying necessary fees. The aft Development Plan alongwith 
its report is kept open for inspection of the public in the office 
of 


the Town Planner , Osmanabad and in the office of this 
Muncipal Council , Tuljapur during office hours . 


President , 
Muncipal Council , 

Tuljapur 


नगरपरिषद , तुळजापूर 


ठिकाण - तुळजापूर 
दिनांक - ०२ / ०३/ २०१७. 


Place - Tuljapur 
Dt - 02/ 03/ 2017. 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


